भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
भाषा उपसंचालक (विधी), गट-अ या 
संवर्गामधील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१.०१.२०२२ ते दिनांक ०१.०१.२०२३ या 
कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था-२. 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि. २१ जून, २०२१, 
२)मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था-२, दि. ०८ मे, २०२३, 
३)भाषा संचालनालयाचे पत्र क्र. ज्येसूची-२०२२३/प्र.क्र.१०५/९७२/चौदा, दि. २८ जुले, २०२३. 


शासन परिपत्रक :- 

भाषा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील भाषा उपसंचालक (विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ ते दि. ०१.०१.२०२३ या कालावधीतील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची वाचा येथील 
दिनांक ०८ मे, 2023 रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 
२. भाषा संचालनालयाने वाचा येथील दिनांक २८ जुले, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये भाषा 
उपसंचालक (विधी) या संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूचीबाबत श्री. गिते यांनी दि. २२.०५.२०२३ रोजीच्या 
निवेदनान्वये उपस्थित केलेले आक्षेप शासनास सादर केले. श्री. गिते यांनी दिनांक २२.०५.२०२३ 
रोजीच्या निवेदनान्वये मागितलेल्या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने कार्यासनात उपलब्ध कागदपत्रांच्या प्रती 
श्री. गिते यांना दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासनपत्रान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
आहेत. तदनंतर श्री. गिते यांचे कोणतेही आक्षेप/हरकती शासनास प्राप्त झालेल्या नाहीत. सबब, श्री. 
गिते यांनी दिनांक २२.०५.२०२३ रोजीच्या निवेदनान्वये घेतलेले आक्षेप विचारात घेऊन व त्याप्रमाणे 
MIP A सुधारणा करुन भाषा संचालनालयातील भाषा उपसंचालक (विधी) या संवर्गामधील 
अधिकाऱ्याची दिनांक 09.09.2022 ते दिनांक 09.09.2023 या कालावधीची दि. ०८ मे, २०२३ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली तात्पुरती ज्येष्ठतासूची, सुधारणांसह या परिपत्रकासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे अंतिम करण्यात येत आहे. 
२. भाषा उपसंचालक (विधी) या संवर्गामधीलळ एकाकी पदावरील अधिकाऱ्याची दिनांक 
०१.०१.२०२२ ते दिनांक ०१.०१.२०२३ या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार तयार करण्यात आली आहे. 
३. AL. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास 
आव्हानित करण्यासाठी राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदरची अंतिम ज्येष्ठतासूची निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था-२. 


४. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतची ज्येष्ठतासूची संबंधित भाषा उपसंचालक (विधी) यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावी. 
कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१२०२३९६२३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DN: रण्य C - IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = MARATHI LANGUAGE 


DEPARTMENT 
Date: 2024.09.05 12:04:33 +05'30' 


(नितिन Sr) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. संबंधित भाषा उपसंचालक (विधी) (भाषा संचालनालयामार्फ़त), 
२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 

३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाज्येसू-२०२१/प्र.क्र.२६/आस्था- २, दिनांक:- ०४/०९/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


Ba संवर्गाचे नाव :- भाषा उपसंचालक (विधी), गट-अ 
२. | वेतनश्रेणी :- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
३. | दि. ०१ जानेवारी, 2022 व दि. 09.09.2023 रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूची 
दि. ०१ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. ०१.०१.२०२१ ते दि. ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
दि. ०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. ०१.०१.२०२२ ते दि. 39.92.2022 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम 3 | शासकीय संबंधित । जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२ | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक शेरा 
(२ (ब) | अधिकाऱ्याचे नाव | पदावरील | (दिनांक- नियुक्‍ती = (अ) नुसार | दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार नियुक्तीचा | महिना-वर्षी = Je जात | संवर्गात (दिनांक- 
ज्येठता मार्ग चा प्रव प्रवर्ग  । प्रत्यक्ष र्जू महिना-वर्ष) 
क्र. दिनांक 
(ce eee 2 3 ee ५ & ee aa ८ ९ 1१० ।__११_ | 
| st. अ. वा. गिते | पदोन्नती | 02.02.9868 | खुला | वि.जा. | 20.00.2020 | 20.02.2020 | २८.०२.२०२७ | एम.ए. तात्पुरती 
भ.ज. (मराठी), पदोन्नती 
एल.एल.बी. 


